निवडसूची PA २०२०-२१ 
अनुसार “पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहा. पोलीस आयुक्त (नि:दास्त्र)” 
या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र. रापोसे-०१२१/प्र.क्र.9५/भाग-८/पोळ-१अ. 


मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


संदर्भ :- १) 


शासन आदेश- 


दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२२. 


शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/ 
कार्या.-१२, दिनांक ०१.०८.२०१९. 

शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/ प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१. 

पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२/ 
१०२०/निनिसु-२०२०-२१/ ५५/ २०२१, दिनांक २५.०८.२०२१, 
०६.०९.२०२१, १३.१०.२०२१, १४.१०.२०२१, २५.१०.२०२१, 
३०.११.२०२१, ३१.१२.२०२१, ०४.०१.२०२२ व १७.०१.२०२२. 


“पोलीस निरीक्षक (नि:ठास्त्र” या पदावरुन “पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. पोलीस 


आयुक्‍त (नि:ऱास्त्र” या पदावर पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या निवडसूची 
सन २०२०-२१ यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 


“पोलीस निरीक्षक (नि:दास्त्र” या संवर्गातील पोलीस अधिका-यांना “पोळीस उप अधीक्षक/ 
सहा. पोलीस आयुक्‍त (नि:दस्त्र)” या संवर्गातील पदांवर, तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर, 


याद्वारे, पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची, पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची शिफारस 


विचारात घेऊन, स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर पदोन्नतीने, याद्वारे, पदस्थापना करण्यात येत 


आहे- 
अ.क्र. “पोलीस निरीक्षक (नि:दास्त्र)” या “पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. पोळीस 
संवर्गातील पोलीस अधिका-याचे नाव आयुक्‍त (निःऱास्त्र)” संवर्गात पदोन्नतीने 
पदस्थापना 
(१) (२) (३) 

ia . _ श्री. अजय सुभाष चांदखेडे उप विभागीय पोळीस अधिकारी, सावनेर 
उप विभाग, नागपूर (ग्रामीण). 

२. | श्रीम. कवियत्री किसन गावित सहा. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर. 

३. | श्री. जितेंद्र आत्माराम आगरकर उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
TUTE उप विभाग, ठाणे (ग्रामीण). 

४. | ait. मिलिद दासराव वाघमारे सहा. पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई. 

५. श्री. मुकुंद बंकटराव अघाव उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 


कन्नड उप विभाग, आरंगाबाद (ग्रामीण). 


शासन Sea क्रमांकः रापोसे-०१२१/प्र.क्र.9५/भाग-८/पोल-१अ 


अ.क्र. “पोलीस निरीक्षक (नि:दास्त्र)” या “पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. पोळीस 
संवर्गातील पोलीस अधिका-याचे नाव आयुक्‍त (नि:दास्त्र)” संवर्गात पदोन्नतीने 
पदस्थापना 
(१) (२) (३) 
६. श्री. देविदास काशिनाथ sod पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), जालना. 
७. श्री. अनिल राजाराम दबडे सहा. पोलीस आयुक्त, पिपरी चिचवड. 
८. | श्री. अतुलकुमार यशवंतराव नवगिरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अचलपूर उप विभाग, अमरावती (ग्रामीण). 
९. | att. दीपक सदाशिव चौधरी सहा. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
१०. | ०. | श्री. अंगद ज्ञानोबा सुडके पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), लातूर. 
| १. | ail. धनंजय महादेव येरुळे अपर उप आयुक्त, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 
१२. । श्री.गजानन रामचंद्र apres पोलीस उप अधीक्षक, 
आर्थिक गुन्हे शाखा, नागपूर (ग्रामीण). 
१३. | श्री. अजयकुमार छगनळलाल मालवीय सहा. पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई. 
१४. श्री. उदय वसंतराव डुबल अपर पोलीस अधीक्षक [ए.ट.प.], 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 


१) उक्त पदोन्नती ही विशोष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाचा न्यायनिर्णय व आदेशा यांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

२) उक्त पदोन्नती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन देण्यात येत 

आहे. 

उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 

वर नमूद पोळीस अधिका-यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा 

(seniority) कोणताही हक्‍क असणार नाही. 


AN 
— 


२. त्या अनुसार, पोळीस महासंचालक, म.रा., यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. BT शासन आदेशा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम 224 
मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२१/प्र.क्र.9५/भाग-८/पोल-१अ 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२२२१५३९५६१३२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
BHAT 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/ ठाणे/ नवी मुंबई/ पिंपरी चिंचवड. 

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद/ नागपूर परिक्षेत्र. 

पोलीस उप महानिरीक्षक, कोकण/ नांदेड/ अमरावती परिक्षेत्र. 

पोळीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण)/ औरंगाबाद (ग्रामीण)/ जालना/ अमरावती 

(ग्रामीण)/ लातूर/ ठाणे (ग्रामीण). 

७) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ 
नागपूर. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ ठाणे/ औरंगाबाद/ जालना/ पुणे/ अमरावती/ 
लातूर. 

११) संबंधित पोलीस अधिकारी (ART यहासंचाळक] म.रा., यांच्याणर्फता. 

१२) निवड फाईल, पोल-१अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


